कृषी उन्नती योजना-एकात्मिक फलोत्पादन विकास 
अभियान (MIDH) अंतर्गत राष्ट्रीय फलोत्पादन 
अभियानाची सन २०२०-२१ मध्ये अंमलबजावणी 
करण्यासाठी अनुसुचित जमाती प्रवर्गाचा ₹५०२.५० 
लाख निधी वितरित करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
कृषि,पश्नुसंवर्धन,दुग्ध विकास व मत्स्य व्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्र.राफअ-२०२०/प्र.क्र.२२४/९-ओ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : ५ जानेवारी, २०२१ 
संदर्भ:- 
) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक. अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दि.१६ एप्रिल, २०२० 
२) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक: अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६५/अर्थ-३, दि.०४ मे, २०२० 
) केंद्र शासनाच्या कृषि, सहकार व शेतकरी कल्याण विभागाचे इंग्रजी पत्र F.No. 33-17/2017-MIDH(AAP), 
Dated: 24" June, 2020 
४) केंद्र शासनाच्या कृषि, सहकार व शेतकरी कल्याण विभागाची इंग्रजी पत्र क्र. F.No.18-24/2017-MIDH (B), 
Dated: 13" August, 2020 
५) शासन निर्णय, कृषी व पदुम विभाग, क्र: राफअ-२०२०/प्र.क्र.१२६/९-अ, दिनांक २७ ऑक्टोबर, २०२० 
६) संचालक, महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन आणि औषधी वनस्पती मंडळ, पुणे जा.क्र.मराफऔवमं /ळेखा/ २७८०८/ 
२०२०, दि. ३.११.२०२० चे पत्र. 
७) संचालक, महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन आणि औषधी वनस्पती मंडळ, पुणे जा.क्र.मराफऔवमं /लेखा/ २९३५०/ 
2020, दि. 92.99.2020 चे पत्र. 
८) शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग, क्र: बीयुडी-२०२०/प्र.क्र.७/कार्यासन ६, दिनांक २८ डिसेंबर, २०२० 
प्रस्तावना :- 


केंद्र शासनाने दिनांक १ एप्रिळ २०१४ पासून राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान (NHM), उत्तर पूर्व आणि 
हिमालयीन राज्यासाठी फळबाग अभियान (HMNEH), राष्ट्रीय बागवानी मंडळ (NHB), नारळ विकास मंडळ (CDB) व 
केंद्रीय फलोत्पादन संस्था (0॥-) या सर्व योजनांचे एकत्रिकरण करुन एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान 
(Mission for Integrated Development of Horticulture) राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. सदर योजना ही फळे, 
भाजीपाला, कंदमुळे, मश्रूम, मसाले, फूल, सुगंधी वनस्पती, नारळ, काजू, कोको आणि बांबू इ. उत्पादनांच्या चतुरस्त्र 
विकासाकरिता राबविण्यात येणारी केंद्रपुरस्कृत योजना आहे. सदर योजना सन २०१५-१६ पासून केंद्र व राज्य 
हिस्सा ६०:४० या प्रमाणात राबविण्यात येत आहे. 


केंद्र शासनाने संदर्भाधीन क्रमांक ३ येथील पत्रान्वये राज्यात एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान 
सन २०२०-२१ मध्ये राबविण्यासाठी (नवीन कार्यक्रमासाठी ₹ १११७६.१४ लाख व स्पील ओव्हर/कमीटेड 
कार्यक्रमासाठी ₹ ८४८१.९६ लाख) असा एकूण १९६५८.१० लाख रक्कमेचा वार्षिक कृती आराखडा मंजूर केला आहे. 
त्यानुसार संदर्भाधीन क्रमांक ५ येथील शासन निर्णयान्वये सदर योजना सन २०२०-२१ मध्ये राबविण्यासाठी 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. केंद्र शासनाने संदर्भाधीन क्रमांक ४ येथील पत्रान्वये अनुसुचित जमाती 
प्रवर्गाचा केंद्र हिश्‍्याचा पहिल्या हप्त्याचा निधी ₹ ३०१.५० लाख राज्य शासनास वितरित केला असून त्या समरुप 
राज्य शासनाचा निधी ₹२०१.०० लाख असा एकूण ₹५०२.५० लाख निधी व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य 
फलोत्पादन आणि औषधी वनस्पती मंडळ, पुणे यांना वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. याबाबत 
शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः राफअ-२०२०/प्र.क्र.२२४/९-ओ 


शासन निर्णय:- 


एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानांतर्गत केंद्र शासनाच्या कृषी, सहकार व शेतकरी कल्याण 
विभागाच्या दिनांक १३.०८.२०२० च्या पत्रान्वये अनुसुचित जमाती प्रवर्गासाठी वितरित केलेला केंद्र शासनाचा 
पहिल्या हप्त्याचा निधी ₹ ३०१.५० लाख व त्यास समरुप राज्य हिळड्याचा ₹२०१.०० लाख असा एकूण ₹५०२.५० 
लाख निधी मंजूर अर्थसंकल्पिय तरतूदीमधून खर्च करण्यास शासनाची वित्तीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर योजनेसाठी उपलब्ध होणारा अर्थसंकल्पित निधी केंद्र शासनाने विहीत केल्याप्रमाणे अनुसुचित जमाती 
प्रवर्गासाठी पुढील लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


प्रवर्ग केंद्र हिस्सा (६० टक्के) राज्य हिस्सा (४० TE 
अनुसुचित । मागणी क्र.- टी -०५ मागणी क्र. - टी -०५ 
जमाती २४०१ - पीक संवर्धन २४०१ - पीक संवर्धन 


(००) (७९६) - जनजाति क्षेत्र उपयोजना 

(०१) जनजाति क्षेत्र उपयोजना 

(०१) (०६) - एकात्मिक फलोत्पादन विकासासाठी 
केंद्र पुरस्कृत अभियान (६० टक्के केंद्रीय हिस्सा) 
(कार्यक्रम) 

३३-अर्थसहाय्य (२४०१५०२९) 


(००) (७९६) - जनजाति क्षेत्र उपयोजना 
(०१) जनजाति क्षेत्र उपयोजना 

(०१) (०७) - एकात्मिक फलोत्पादन 
विकासासाठी केंद्र पुरस्कृत अभियान (४० 
टक्‍के राज्य हिस्सा) (कार्यक्रम) 
३३-अर्थसहाय्य (२४०१५१५०११) 


३. सदर अभियानाकरिता वितरित करण्यात आलेला निधी कोषागारातून आंहरित करण्याकरिता लेखाधिकारी, 
महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन आणि औषधी वनस्पती मंडळ, पुणे यांना आंहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून आणि 
व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन आणि औषधी वनस्पती मंडळ तथा आयुक्त (कृषी), पुणे यांना 
नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


४. सदर योजनेंतर्गत वेळोवेळी उपलब्ध करुन देण्यात येणाऱ्या निधीच्या विनियोगाबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र 
आयुक्त (कृषी) यांनी शासनास सादर करावे. 

५. योजनेंतर्गत वितरित निधी जिल्हा स्तरावरुन खर्च करण्यात यावा. सदर निधीतून अनुसूचित जमाती 
घटकांतील लाभार्थ्यांकरिता खर्च करण्याची दक्षता घ्यावी. 


६. प्रस्तुत आदेश शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्रमांक: अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६५/अर्थ-३, दिनांक ४ मे, २०२० 
नुसार विभागास प्रदान करण्यात आलेले अधिकार तसेच, आदेश झासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग, क्रमांक: 
बीयुडी-२०२०/प्र.क्र.७/कार्यासन ६, दिनांक २८ डिसेंबर, २०२० अन्वये त्या विभागाने दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक २०२१०१०५१६१०२६५००१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Ashok Maroti Ati 
Of Maharashti Agriculture And ADF Department, 
talCode=400032, st=Maharashi 


p 
A S h 0 k M a ro t i At ra m 2,5.4.20=€212845 163abd7087 17bb4bef92b6886b147679aSaf5a494e268689ab8d 
696dd, 


INumber=5f7eca 1f400d866ea34324cea 1a547aa04f0da0794a00bee 1 26e8678 
172a15c5, cn=Ashok m 
Date: 2021.01.05 16:13:44 +05'30' 


(अशोक आत्राम) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रती :- 
मा. मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः राफअ-२०२०/प्र.क्र.२२४/९-ओ 
२) मा.मंत्री (फलोत्पादन), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे खाजगी सचिव, 
मा. राज्यमंत्री (फलोत्पादन), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे खाजगी सचिव, 
सर्व सन्माननीय विधानपरिषद / विधानसभा सदस्य,महाराष्ट्र राज्य. 
अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ० ३२, 
सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
सचिव (कृषी), कृषी प पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
आयुक्त (कृषी), कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
१०) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन आणि औषधी वनस्पती मंडळ, पुणे, 
११) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य पणन मंडळ, पुणे, 
१२) संचालक, महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन आणि औषधी वनस्पती मंडळ, पुणे. 
१३) राज्यातील सर्व विभागीय कृषी सह संचालक, 
१४) राज्यातील सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, 
१५) कक्ष अधिकारी, कार्यासन ६, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
) 
) 
) 
) 


oC 0८ ww 


4 


(२ S&S ८४ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


८“? 


१६) कक्ष अधिकारी, कार्यासन २अे, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई . Yoo ०३२. 

१७) विविध राष्ट्रीय मंडळावरील महाराष्ट्राचे सदस्य म्हणून कार्यरत असलेल्या जिल्ह्यातील व्यक्‍ती, 
१८) राज्यातील फळे/फुले उत्पादक संघाचे प्रतिनिधी, 

१९) निवडनस्ती, कार्यासन ९-अ. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


